शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग 
रुग्णालय, औरंगाबाद या संस्थेत १६५ 
रूग्णखाटा वाढविण्यासाठी नव्याने ३६० पदे 
निर्माण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि - २०२०/प्र.क्र. १४१/२०२०/वैसेवा -१ 
गो.ते.रुग्णाळय संकुल इमारत, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक :- २१ जानेवारी २०२१ 


प्रस्तावना :- 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद हे एकमेव शासकीय 


कर्करोग रूग्णालय दि.२१.०९.२०१२ रोजी सुरू झाले असून कर्करोग निदान कक्षासाठी शासन निर्णय, 


दिनांक १२ सप्टेंबर, २०११ अन्वये गट-अ ते गट-क व विद्यार्थी पदे एकूण ३०९ पदे व गट- ड ची ५० 


पदे अशी एकूण ३५९ पदे उक्त झासन निर्णयान्वये मंजूर केलेली आहेत. 


केंद्र शासनाच्या कुटुंब व आरोग्य कल्याण विभागाच्या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत 


National Program for prevention & control of Cancer, Diabetes, CVD & Strokes या 


कार्यक्रम अंतर्गत शासन निर्णय दि. 94.90.209§ अन्वये “राज्य कर्करोग संस्था” म्हणून मान्यता 


देण्यात आली आहे. सध्या १०० खाटांचे हॉस्पिटल, बाहयरूग्ण विभाग तसेच किरणोपचार विभाग 


कार्यरत असून सद्यस्थितीत १०० खाटांचे रूग्णालय विस्तारीकरणानंतर १६५ खाटा वाढवून २६५ 


खाटांचे होणार आहे. यासाठी नव्याने पदनिर्मिती करण्याची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद येथे कर्करोग निदान 


कक्षासाठी शासन निर्णय, दिनांक १२ सप्टेंबर, २०११ अन्वये गट -अ ते गट-क व विद्यार्थी पदे एकूण 


३०९ पदे व गट- ड ची ५० पदे अशी एकूण ३५९ पदे उक्त झासन निर्णयान्वये मंजूर केली आहेत. केंद्र 


शासनाच्या कुटुंब व आरोग्य कल्याण विभागाच्या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत National 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि - २०२०/प्र.क्र. १४१/२०२०/वैसेवा -१ 


Programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes CVD & Strokes (NPCDCS) या 


कार्यक्रम अंतर्गत शासन निर्णय दि. 94.90.209§ अन्वये “राज्य कर्करोग संस्था” म्हणून मान्यता 


देण्यात आली आहे. 


सद्यस्थितीत १०० खाटांचे रूग्णालय विस्तारीकरणानंतर १६५ खाटा वाढवून २६५ खाटांचे 


होणार आहे. यासाठी पदनिर्मिती करणे आवश्‍यक असल्याने खालील नमुद केल्याप्रमाणे गट-अ ते 


गट-ड ची नियमित ३१६ पदे व ४४ काल्पनिक पदे (बाह्यसरोताने) अशी एकूण ३६० नवीन पदे नव्याने 


निर्माण करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम निर्माण करावयाची पदे 

Poa | प्राध्यापक PD 
२ सहयोगी प्राध्यापक 93 
3 सहायक प्राध्यापक १३ 
४ वरिष्ठ निवासी २८ 
५ परिसेविका/ अधिपरिचारिका १९५ 
६ तांत्रिक संवर्ग गट-ब व गट-क) ३६ 
७ प्रशासकीय पदे १५ 
८ चतुर्थश्रेणी पदे ०६ 
९ बाहयस््रोताने .. ४४ 

एकूण ३६० 


उपरोक्त ३६० पदांबाबत पदनिहाय तपशील सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये देण्यात आळा 
आहे. 


२. उपरोक्त नमूद केलेल्या ३६० पदांचा खर्च मंजूर लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३८४/२०२०/व्यय-१३, दिनांक 
२७.१०.२०२० व अनौपचारीक संदर्भ क्र.३११११/२०२०/आपुक, दि. ०२.११.२०२० अन्वये दिलेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि - २०२०/प्र.क्र. १४१/२०२०/वैसेवा -१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२११५०२०६९११३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Shivaji Sampatrao 


Shivaji fon 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


S a aa a t i a O 2.5.4.20=b99270d58a9bSeee189cedafSd07b 
49075 1c0b9a3ad283cbO0f2aa1c67e62fd0d, 

serialNumber=6b962301 2ceb36169f87af4c1 

b6870fe8d2120e02fda1ff2c017fe617cdeda5c 


Patankar — gomiererezess, 
(शिवाजी पाटणकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (वै.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (वै.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्राळय,मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रूग्णालय, औरंगाबाद 
सर्व सहसचिव / उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुबई 
महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

निवडनस्ती (वैसेवा-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि - २०२०/प्र.क्र. १४१/२०२०/वैसेवा -१ 


परिशिष्ट - अ 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रूग्णालय, औरंगाबाद येथे नव्याने निर्माण करण्यात 
आलेल्या ३६० पदांचा तप्रील 
अ. हा ; एकूण पदांचा बारा 
= पदांचे नाव पदसंख्या Se वेतन स्तर 
; महिन्याचा खर्च 
गट-अ 
णि ue Academic Level-49%8 
wT a २९७७२३०८० 
(१४४२००) 
2 सहयोगी प्राध्यापक Academic Level-93A 
सहयोगी प्रा १३ ३५३५०३८० 
(१३१४००) 
गट ब 
सहायक प्राध्यापक Academic Level-9° 
3 सहायक UT 93 १६०३५०८४ 
(५७७००) 
sie तिबार २५०००--प्रचलित दराने 
४ वरिष्ठ निवासी २८ २०३२८००० मील 
महागाई भत्ता 
एकूण ६४ १०१४८६५४४ 
4 परिसेविका १५ ९३३४४४० 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 
६ अधिपरिचारिका १८० १०२८२०३२० | 95-१३ : ३५४००-११२४०० 
तांत्रिक सवर्ग (गट-ब/गट-क) 
ea दंतऱल्यचिकित्सक ae १२३३४६८ 5-२०: ५६१००-१७७५०० 
2 सायकॉलिजस्ट 1 १_| ९०३९९६ S-20: ५६१००-१७७५०० 
३ | रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर 1१ ९०३९९६ S-20: ५६१००-१७७५०० 
४ | सिनीयर रेडिओग्राफर pa ६७५७६८ 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 
५ ‘fread | १ |. ६७५७६८ 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 
६ | बायोमेडिकल इंजिनियर 1१ ६७५७६८ 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 
७ | रक्‍तसंक्रमण अधिकारी La ९०३९९६ S-20 : ५६१००-१७७५०० 
ऑक्युपेशनलथेरपिस्ट | १ | ६२२२९६ 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 
फिजिओथेरपीस्ट 1१ ६२२२९६ 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 
| ao | आहारतज्ञ Pa ६२२२९६ 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि - २०२०/प्र.क्र. १४१/२०२०/वैसेवा -१ 


अ. args एकूण पदांचा बारा 
पदांचे नाव पदसंख्या वेतन स्तर 

क्र. महिन्याचा खर्च 

११ क्ष-किरणझास्त्र २ ११४२४४८ 5-१३ : ३५४००-११२४०० 
१२  एम.आर.आयततंत्रज्ञ २ ११४२४४८ 5-१३ : ३५४००-११२४०० 
१३ रेडिओथेरपी तंत्रज्ञ Q ११४२४४८ 5-१३ : ३५४००-११२४०० 
१४ | रेडिओथेरपीसिम्युलेर | १ | ५७१२२४ 5-१३ : ३५४००-११२४०० 
१५ | मोल्डरूम CHOSE 1१ ५७१२२४ 5-१३ : ३५४००-११२४०० 
१६ डोसिमेट्रीस्ट a aa ५७१२२४ 5-१३ : ३५४००-११२४०० 
१७ इ.सी.जी.तंत्रज्ञ २ ११४२४४८ 5-१३ : ३५४००-११२४०० 
१८ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ३ १७१३६७२ 5-१३ : ३५४००-११२४०० 
१९ औषधनिर्माता २ ९४३२२४ 5-१० : २९२००-९२३०० 
२० | टेक्नीकल सुपरवायझर 1 aa ५७१२२४ 5-१३ : ३५४००-११२४०० 
२१ वाचादोष तंत्रज्ञ 1१ ५७१२२४ 5-१३ : ३५४००-११२४०० 
२२ | शास््रक्रियागृह सहाय्यक शिक शी ३२३१८४ 5-६ : १९९००-६३२०० 
२३ | निर्जतूकीकरणतंत्रज्ञ | १ | ४१२५६० 5-८ : २५५००-८११०० 
२४ | सेंट्रल ऑक्सीजन तंत्रज्ञ ae ४१२५६० 5-८ : २५५००-८११०० 
२५ | प्रयोगशाळा सहाय्यक 2 (903228 5-७ : २१७००-६९१०० 
२६ क्ष-किरण सहाय्यक a ३५१९१२ 5-७ : २१७००-६९१०० 
२७ दूरध्वनी चालक a ae ३५१९१२ 5-७ : २१७००-६९१०० 
Q¢ वाहन चालक ae ३२३१८४ 5-८ : २५५००-८११०० 

एकूण ३६ २०८०१५९२ 
प्रशासकीय पदे (गट-ब/गट-क) 
ति की a ९०३९९६ S-20: ५६१००-१७७५०० 
अधिकारी । 
2 | उच्चश्रेणीलघुलेखक | १ |. ६७५७६८ 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 
3 | निम्नश्रेीणीलघुलेखक | १ | ६२२२९६ S-9¥ : ३८६००-१२२८०० 
४ वरिष्ठ सहाय्यक ३ १७१३६७२ 5-१३ : ३५४००-११२४०० 
षु वरिष्ठ लिपीक ४ १६५०२४० 5-८ : २५५००-८११०० 
& कनिष्ठ लिपीक ४ १२९२७३६ 5-६ : १९९००-६३२०० 
७ रेकार्ड रूम लिपीक ॥-- ae ३२३१८४ 5-६ : १९९००-६३२०० 
Sel १५ ७१८१८९२ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि - २०२०/प्र.क्र. १४१/२०२०/वैसेवा -१ 


अ. य हक न एकूण पदांचा बारा 
पदांचे नाव पदसंख्या वेतन स्तर 
क्र. महिन्याचा खर्च 
चतर्थश्रणी पदे (गट-ड) 
ra | मुख्य स्वयंपाकी a ९६००० ८००० एकत्रित वेतन 
२ शिपाई ¥ ३८४००० ८००० एकत्रित वेतन 
3 नाईक 1 4 | ९६००० ८००० एकत्रित वेतन 
8 इतर (बाहय स्त्रोताद्वारे) 1 ह. ४२२४००० ८००० एकत्रित वेतन 
एकूण 4o ४८००००० 
एकत्रित एकूण ३६० २४६४२४७८८ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


